महाराष्ट्र राज्यातील मत्स्यव्यवसाय 
विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत ससून 
गोदी बंदराचे आधुनिकीकरणाच्या कामासाठी 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला केंद्र हिस्सा रु. 
२.२४ कोटी व राज्य हिस्सा रु. २.२४ कोटी असे 
एकूण रु. ४.४८ कोटी इतका निधी बीडीएसवर 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यआ-२०१८/प्र.क्र.१३७/पदुम-१२. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १/१०/२०१८. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
क्र. मत्स्यआ-२०१५/प्र.क्र.२६५/पदुम-१२, दिनांक ३०/०८/२०१६. 
२) केंद्र शासनाच्या नौकानयन मंत्रालय (सागरमाला) यांचे पत्र क्र. एसएम २५०२१/५२/ 
2094-SM- (Part), दिनांक १९/०९/२०१६. 
३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८. 
४) शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 
मत्स्यआ-२०१५/प्र.क्र. २६५/पदुम-१२, दिनांक १४/०८/२०१७ व दिनांक ६/९/२०१७. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत जूने 


ससून गोदी (क्षेत्रफळ १.११ हेक्‍टर) व नविन ससून गोदी (क्षेत्रफळ ४.२८ हेक्‍टर) यांचे महाराष्ट्र 


मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांचेमार्फत आधुनिकीकरणाच्या रु. ५२.१७ कोटी इतक्या 
अंदाजित किंमतीच्या (Block estimate cost) अंदाजपत्रकास दिनांक ३०/०८/२०१६ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा ५० 


टक्के व राज्य शासनाचा Yo टक्के खर्च अपेक्षित आहे. शासन समक्रमांक दिनांक १४/०८/२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ करिता केंद्र शासनाचा अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला 


रु. १.०० कोटी व राज्य हिस्सा रु. १.०० कोटी व दिनांक ०६/०९/२०१७ च्या शासन 


निर्णयानुसार केंद्र हिस्स्याचे रु. १.२४ कोटी व राज्य हिस्स्याचे रु. १.२४ कोटी बीडीएसवर 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या नौकानयन 


मंत्रालयाकडून दिनांक १९/०९/२०१६ च्या आदेशान्वये रु. ६,५२,१२,५००/- इतका निधी मंजूर 
MSS आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीपैकी 


रु. २.२४ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने सन २०१८-१९ या 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०१८/प्र.क्र.१३७/पदुम-१२. 


आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र हिस्सा रु.२.२४ कोटी व राज्य हिस्सा रु.२.२४ कोटी असे एकूण 


रु.४.४८ कोटी इतका निधी बी.डी.एस. वर वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात 


येत आहे. 
योजनेचे नांव | लेखाशिर्ष व संकेतांक क्रमांक सन बी.डी.एस वर 
२०१८-१९ । वितरीत करण्यात 
मध्ये एकूण | येत असलेला निधी 
अर्थसंक । (१०० टक्के) 
ल्पिय निधी | (रु. कोटी) 
(रु. कोटी) 
महाराष्ट्र राज्यातील | मागणी क्र. डी-०९, २.२४ २.२४ 
मत्स्यव्यवसाय ४४०५-मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
विकासासाठी केंद्र १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
पुरस्कृत योजने | कर्जे 
अंतर्गत ससून गोदी | ००-मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
बंदराचे (००) (०३) मासेमारी बंदराचे 
आधुनिकीकरणाच्या | आधुनिकीकरण करणे (yo टक्के केंद्र हिस्सा) 
कामासाठी केंद्र (कार्यक्रम) 
शासनाचा निधी ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान 
लेखाशीर्ष ४४०५ ३३७२ 
ससून गोदी बंदराचे । मागणी क्र. डी-०९, २.२४ २.२४ 
आधुनिकीकरणाच्या । ४४०५- मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
कामासाठी राज्य १९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
शासनाचा निधी उपक्रमांना कर्जे 
००- मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
(00)(02) मासेमारी बंदराचे आधुनिकीकरण 
करणे (५० टक्के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान 
लेखाशीर्ष ४४०५ ३३६३ 
एकूण ४.४८ र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रति, 
१ 


AD 


3 


८0 SF 0०८ 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 
) 


2) 


qo) 
99) 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०१८/प्र.क्र.१३७/पदुम-१२. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील तपासणी सूचीमध्ये 
नमूद केल्यानुसार प्रत्येक अटीची पूर्तता झालेली आहे. असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

सदर निधीबाबतचे लेखे महामंडळाने स्वंत्रतपणे ठेवावेत व याबाबतचे उपयोगीता 
प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक ०२/०४/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांस प्राप्त वित्तीय अधिकारांतर्गत आणि नियोजन 
विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४६/२०१८/व्यय-२, दिनांक 
२९/८/२०१८ अन्वये त्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा AYA त्याचा संकेतांक २०१८१००११४५७१३४४०१ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2018.10.01 15:02:35 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता (मुंबई-१/२) 

अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, पदुम मंत्रालय, मुंबई 

चेअरमन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्या. मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, (Civil) आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, पदुम-१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती- पदुम-१२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


